स्वच्छ भारत अभियान (ग्रा) टप्पा-॥ अंतर्गत गावे 
हागणदारी मुक्‍त अधिक (ODF Plus) म्हणून 
जाहीर करण्यासाठी व पडताळणी करण्यासाठी 
मार्गदर्शक सूचना 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वभामि -२०२३/प्र. क्र. ७०/पापु -०८ 
७ वा मजला, जी.टी. रूग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : २५ सप्टेंबर, २०२३. 


वाचा : 
१) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: स्वभामि-२०२१/प्र.क्र. १६४/पापु-१६, 
दिनांक २९.१०.२०२१ 
२) मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ०४.०७.२०२३ रोजी आयोजित 
बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन शुध्दीपत्रक 
उपरोक्त वाचा क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील ड (i) (ii) (ii) येथील तरतुदी वगळण्यात येऊन 
त्याऐवजी खालील तरतूद समाविष्ट करण्यात येत आहे. तथापि, सदर शासन निर्णयातील ड (iv) (v) (vi) व (vii) 
येथील तरतुदी कायम राहतील. 
“स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत हागणदारीमुक्त 
अधिक (ODF +) गावांच्या पडताळणीसाठी राज्यस्तरावरून त्रयस्थ यंत्रणा 
निश्चित करण्यात याव्यात. सदर पडताळणीसाठी प्रति ग्रामपंचायत 
रू.३०००/- इतका निधी अनुज्ञेय राहील.” 


०२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९२५११५२१०५२२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SMITA SACHIN RANE 
S M ITA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 
SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f85d92aa99ea42eb86747707e3c 
S A C H | N 3a129af986c1f95f6bc3e8 1 65ceaf5 155e6e 
7, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=4B9BEFD340493837DB4CF 


FAFA6B96EEAF6AA3C12A7A6BF0467B0F5 
17B724E8EE, cn=SMITA SACHIN RANE 
Date: 2023.09.25 15:49:03 +05'30' 
स्मिता राणे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२) मा. विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष व मा. विधानपरिषद सभापती/उप सभापती. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः स्वभामि-२०२३/प्र.क्र.७०/पापु-०८ 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव 
) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव/ प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव. 
) सर्वमा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
६) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य. 
) 
) 
) 


जिल्हा परिषद अध्यक्षा/ अध्यक्ष, सर्व. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालय, मुंबई. 

१०) महासंचालक माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

११) सह सचिव/उपसचिव तथा अभियान संचालक (स्वच्छ भारत अभियान), पाणी पुरवठा व 

स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) विभागीय आयुक्‍त, विभाग सर्व 

१३) जिल्हाधिकारी, सर्व 

१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सर्व. 

१५) उपायुक्‍त (विकास), सर्व. 
) 
) 
) 


१६) प्रकल्प संचालक (स्वभामि), राज्य पाणी व स्वच्छता aM, बेलापूर, नवी मुंबई. 

१७) अवर सचिव (पापु १६) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८)जिल्हा समन्वयक (स्वच्छ भारत अभियान) तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा.व.स्व), 
जिल्हा परिषद, सर्व. 

१९) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने. 

२०)निवडनस्ती पापु ०८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


